हंगाम २०१९-२०२० मधील किमान आधारभूत 
किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या 
खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : सपस-२०१९/प्र.क्र.१३६/२४ स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- १) शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१९ बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 
३) शासन आदेश, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक : सपस-२०१९/ प्र.क्र.१३६ /२४ स, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ 
४) प्रधान सचिव(पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णय, 
दिनांक ६/९/२०१९ 


शासन आदेठा :- 


राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यामधील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हमाली व तोलाई व अन्य 
अनुषंगिक खर्चाचे दर वेगवेगळे असल्याने, हमी भावाने खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या अनुषंगिक खर्चाचे 
प्रस्ताव तयार करताना स्टेट नोडल एजन्सीना अडचणी येतात, परिणामी अनुषंगिक खर्चाचे प्रस्ताव 
नाफेडकडे विलंबाने सादर केले जातात. त्यामुळे सब एजन्ट संस्थांना अनुषंगिक खर्चाच्या रक्कमा 
उशीराने प्राप्त होतात व त्यांना आधारभूत हमीभावाने खरेदीमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने, 
खरीप हंगाम २०१९ आणि रब्बी हंगाम २०२० करीता किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 
नाफेडच्यावतीने हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यात 
येत आहेत:- 


1२०. Particulars Kharip2019 & 
Rabi 2020 
1 | Marking on bag & cost of Sutli. 4 
2 | Labour charges for shifting from weightment 7 


scale & stitching 


3 | Loading to truck from APMC (including 12 
waral) 


4 | Unloading & Stacking at MSWC/CWC 13 


शासन आदेश क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१३६/२४ स 


5 | Internal Transportation 2 
ह्म Thappi 2 
Total aa 


२. तसेच वाहतूक खर्च a सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत निश्चित केल्याप्रमाणे दराप्रमाणेच 
राहील. 


३. खरेदीसाठी लागणाऱ्या बारदान्याचा दर हा निविदेमध्ये प्राप्त होणाऱ्या दरानुसार राहील. यासाठी 
निविदेच्या दर समितीमध्ये नाफेडच्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०९०९१५५४१२१२०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ghadyale Sunanda एल ton 


Mohanrao ee 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा.राज्यमंत्री(पणन) यांचे खाजगी सचिव, 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई 
४. अध्यक्ष तथा,व्यवस्थापकीय GASH, AERTS राज्य वखार महामंडळ,पुणे 
५. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
६. कार्यकारी संचालक,दि.विदर्भ सहकारी पणन महासंघ,नागपूर 
७. व्यवस्थापकीय संचालक,महाएफपीसी,पुणे 
८. सर्व जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था,(पणन संचाळलकामार्फत) 
९. सर्व सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ( जिल्हा उपनिबंधकामार्फत) 
१०.कार्यासन २४ स, निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


